कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : PISA १११८/प्र.क्र.ई६१/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ११ मार्च, २०२०. 


पहा- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अचसीटी-१००२/१२८९/(१६२)//नऊ , 
दि. ०८.०९.२००३ 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.२०७/२०२०, 
दि.१४.२.२०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
कोटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील 
३ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. 3 येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर येथील ३ अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कौटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक (१ पद), वाहन चालक (१ पद) 
आणि शिपाई (१ पद) अशा एकूण ३ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०२०ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख 
न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या लेखाश्रिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा 
वतो त्या शीर्षाखाळील सन २०२०-२०२१ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२ फ़ेब्रुवारी, २०२० द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००३१२१५१९२४७०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Uday Balkrishna Shukla 


ig! 
DN: c=IN, Gi ET tra, 00 and 
ay Balkris hna ecu या चती 
2.5.4.20=25569b294f1c4543dd1 4cfd7554a74f343a754d962 
91ae76706a168af42 


Shukla य त्या ती 
(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय,कोल्हापूर, 
3) महालेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.६१/का-नऊ 


४) महालेखापाल-एक (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

(9) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 

८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


